सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्रा 

असाधारण 


प्राधिकृत प्रकाशन 


क्र . ४] 


शुक्रवार , दिनांक २२ जानेवारी २०१६ : माघ २ , शके १९३७ 


[किंमत ५ . ०० रु . ] 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत 


भाग एक - अ औरंगाबाद विभाग 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 


आदेश 


करतो की , लातूर जिल्हयातील निलंगा नगरपरिषद येथील 
दिनांक १० / १ / २०१६ रोजी घेण्यात आलेल्या 
प्रभाग क्र .-५, जागा क्र .- ५ ब च्या पोट निवडणुकीत 
श्रीमती कूरसन लतीफाबी महेमूद ह्या नगरपरिषद सदस्य 
म्हणून निवडून आल्या आहेत . 


क्र . २०१६/ नपाप्र / पो . नि ./ कावी -२३.- मा . राज्य 
निवडणूक आयोग, यांचे आदेश क्र . रानिआ / नप / २०१५/ 
प्र .क्र .६ / का -०६ , दिनांक ४/१२/ २०१५ अन्वये तसेच 
महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी 
अधिनियम , १९६५ चे कलम १९ ( १ ) अन्वये प्राप्त झालेल्या 
अधिकारानुसार मी , डॉ . पुरुषोत्तम पाटोदकर , 
प्र . जिल्हाधिकारी , लातूर या प्रगटनाद्वारे असे जाहीर 


लातूर , ११ जानेवारी २०१६ . 


डॉ . पुरुषोत्तम पाटोदकर , 
प्र . जिल्हाधिकारी , लातूर . 


औ . भाग १ अ ( असा )- १ 
प्रकाशक , मुद्रक व संपादकः व्यवस्थापक , श्री . संतोष मारूती ढवळे , शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद यांनी 

शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद येथून प्रकाशित केले. 


